उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दि.१.१.२००१ ते ३१.१२.२०१३ या कालावधीच्या 
दि.२९.१.२०१५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.९८/आस्था१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा: १) सा.बां.वि., शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१४/प्र.क्र.४१/आस्थापना-१, 
दि.२९.१.२०१५. 
2) ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :झेडएनजी-१०१२/प्र.क्र.७५/आस्था-४, 
दि.७.२.२०१३ 
3) सा.बां.वि., शासन आदेशा क्र.पीओजी-२०१९/प्र.क्र.२२०/सेवा-२, दि.१९.९.२०१९ 
४) ग्राम विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : जिपअ-२०२१/प्र.क्र३८/आस्था-४, 
दि.१९ एप्रिल, २०२१ 
५) सा.बां.वि.शासन आदेडा क्रमांक :मानीव -२०२०/प्र.क्र.६५/आस्था-३, दि.१८ नोव्हेंबर, २०२१. 
६) शासन शुध्दीपत्रक क्र. मानीव २०२०/प्र.क्र.६५/आस्था-३, दि.१६.१२.२०२१ 
शुध्दीपत्रक :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक HRSA २०१४/प्र.क्र.४१/आस्थापना-१, 
दि.२९.१.२०१५ अन्वये उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.१.२००१ ते ३१.१२.२०१३ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन 
आदेडा क्र. मानीव २०२०/प्र.क्र.६५ / आस्था ३ दि.१८ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये श्री.एस.जी. गंगथडे, उप 
विभागीय अभियंता यांना उप विभागीय अभियंता पदावरील पदोन्नतीचा दि.३.८.२०१३ हा मानीव दिनांक 
मंजूर केला असल्याने उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२९.०१.२०१५ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये श्री.एस.जी.गंगथडे, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२२४१७२८५६१९१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
सोबत : परिशिष्ट “अ SATISH KASHINATH ®: . 
HADPE = oe 
(सतिश का. FST) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
२. सर्व अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य 
३. श्री.एस.जी.गंगथडे, उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य), द्वारा जिल्हा परिषद, बांधकाम उप विभाग, 
निलंगा, जि.लातूर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर) 
४. कक्ष अधिकारी आस्थापना- ३/सेवा -३/सेवा २, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती कार्यासन आस्थापना -१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.९८/आस्था १, दि. २४.१२.२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०११ ते ३१.१२.२०१३ या कालावधीच्या दिनांक २९.१.२०१५ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 
सुधारणा 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नाव जात । जन्म दिनांक नियुक्ती |। नियुक्तीचा | ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक (सर्वश्री) प्रवर्ग दिनांक मार्ग दिनांक / दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
hm Q 3 8 चु ६ 9 ८ ९ | 9 ० es, eee q 
८१-अ | ८१-अ | श्री.एस.जी.गंगथडे | खुला | 03-04-9889 | 98-08-2098 | पदोन्नतीने | 03-02-2093 | 39-04-2024 निक बांधकाम विभागाचा शासन 


आदेश क्र. मानीव २०२०/प्र.क्र.६५ / 
आस्था ३ दि.१८ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये 
श्री.एस.जी. गंगथडे, उप विभागीय 
अभियंता यांना उप विभागीय अभियंता 
पदावरील पदोन्नतीचा दि.३.८.२०१३ हा 
मानीव दिनांक मंजूर करण्यात आला 
आहे. उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.२९.११.२०१५ च्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र.८१ वर 
असलेले श्री.पी.व्ही.गावडे यांच्या खाली 
व अ.क्र. ८२ वर असलेले एस.एन.देसाई 
यांच्या वर अ.क्र.८१-अ वर श्री. एस. 
जी. गंगथडे, उप विभागीय अभियंता 
यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. 


